उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाळील 
शैक्षणिक संस्थांमध्ये आजी / माजी सैनिकांच्या 
पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता 
जास्तीत जास्त ५ टक्के जागांची अट शिथील 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७८/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० ऑक्टोबर, २०२०. 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी सैनिकांच्या पाल्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्याच्या उद्देशाने आजी / माजी सैनिकांच्या पाल्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या 
अधिपत्याखालील पदविका व पदवी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता प्रवेशक्षमतेच्या ५ टक्के व 
जास्तीत जास्त ५ जागा आरक्षित ठेवण्यात येतात. तथापि, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या 
आजी / माजी सैनिकांच्या पाल्यांची संख्या वाढत असल्याने प्रत्येक संस्थांमधून जास्तीत जास्त ५ जागा 
अपर्याप्त ठरत आहेत. यास्तव जास्तीत जास्त ५ जागेची अट शिथील करण्यात यावी, अशा स्वरुपाची 
मागणी शासनाकडे प्राप्त झालेली होती. त्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने केलेल्या शिफारशीच्या 
अनुषंगाने निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाळील अनुदानित / अंशत: अनुदानित / विना 
अनुदानित / कायम विना अनुदानित/ अशासकीय तसेच शासकीय संस्थांमधील विविध पदविका व पदवी 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरीता महाराष्ट्र राज्यातील आजी / माजी सैनिकांच्या पाल्यांना प्रवेश घेण्यासाठी 
केंद्रिभूत प्रवेशा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट प्रत्येक अभ्याक्रमाकरीता ५ टक्के समांतर आरक्षण विहित करण्यात 
आलेले असून या प्रवेशाकरीता प्रत्येक संस्थेमध्ये असलेली जास्तीत जास्त ५ जागांची प्रचलित अट चालू 
शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करण्यात येत आहे. 


२. संचाळक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, संचाळक, उच्च शिक्षण, पुणे व संचालक, कला 
संचालनालय, मुंबई यांनी विविध अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या माहिती पुस्तिकेमध्ये योग्य ती तरतूद 
करण्याकरीता आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७८/तांशि-४ 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२०१६४११२१२०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
A A A A DN: 
S NJ Y U D U M B R 2.5. 13e94e6da7bc6bee23011448b7fc64d138630b9¢76a 
e7a: 


eet=MANTRALAYA,MUMBAI, 
b34fa622983d8/b647780fbef1d35a1ca975955eb919 
HNICAL EDUCATION DEPT, o=GOVERNMENT OF 


अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
७. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
८. सर्व प्रशासनीक विभाग 
आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
११. आयुक्त, राज्य सामाईक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, ८ वा मजला, न्यु एक्सलसिअर 
इमारत, ए.के.नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
१२. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, , ८ वा मजला, न्यु एक्सलसिअर इमारत, 
ए.के.नायक मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
१३. सचिव, शुल्क नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, ३०५, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१. 
१४. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. संचाळक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१८. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१७८/तांशि-४ 


१९. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२०. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२१. संचालक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२२. कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे 

२३. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, ता.मागणगांव, जि.रायगडः 

२४. कुलगुरु,महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 

२५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळ, शासकीय तंत्रनिकेतन इमारत, 
४९,खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ 

२६. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (सर्वी, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

२७. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये (सर्व) 

२८. महासंचालळक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
(प्रसिध्दीसाठी) 

२९. सर्व संबंधित मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

३०. उप सचिव (मशि/विशि/अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३१. कक्ष अधिकारी (मशि-३/तांशि-६), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

३२. निवडनस्ती/तांशि-४ 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


